“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
पोळीस आयुक्‍त (निःरस््रो” या 
संवर्गातील पोलीस अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०१२३/प्र.क्र.१६८/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक : २५ जुले २०२४. 


संदर्भ : शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०१२३/प्र.क्र.१६८/पोल-१अ, 
दिनांक १३/१०/२०२३. 


शासन आदेठा 


शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०१२३/प्र.क्र.१६८/पोल-१अ, दिनांक 
१३/१०/२०२३, यामध्ये अंशात: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये 
नमूद “पोळीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःऱास्त्र” या संवर्गातील पोलीस 
अधिका-याची, स्तंभ (४) मध्ये निदिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात 
येत आहे- 


अ.क्र | रा.पो.से. अधिका-याचे | शासन आदेश, गृह विभाग, | पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापना 
नाव क्र.रापोसे-०१२३/प्र.क्र.१६८/ 
(श्री./श्रीम,) पोल-१अ, दि.१३/१०/२०२३, 
यामध्ये पदोन्नतीने निर्दिष्ट 
पदस्थापना 
(१) (2) (3) (४) 
| . | भास्कर मधुकर जाधव पोलीस उप अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक (ए.ट.प.), 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील 
उचित कार्यवाही करावी. 


३. BT STRAT SARS, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२३/प्र.क्र.१६८/पोल-१अ. 


४. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२५१२५१३४१४२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
IN, 0. 


SANDEEP -GORAKHNATH Scenes दाम 
DHAKANE 


1532FB66A73DA715F678033161C1 
GORAKHNATH DHAKANE 


(संदीप गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) संबंधित पोलीस अधिकारी (WAT यहासंचाळक, महाराष्ट्र राज्या यांच्यागर्फत. 
३) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


